मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद व 
मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर या 
कार्यालयातील लिपिक-टंकळलेखकाचे रिक्‍त 
पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१४०/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०७ ऑक्टोबर, २०२२ 


सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन १२, 

दि. १७-१२-२०१६. 

२) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, दि. ३१-०८-२०१७. 

३) सा.प्र.वि. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, दि. १६-०२-२०१८. 
४ सा.प्र.वि. शासन पत्र क्र. प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१२९/१४-अ, दि. ०१-०८-२०२२. 


वाचा: १) 


शासन आदेठा 


संदर्भाधिन क्र. १ येथील दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण 
निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भाधिन क्र. ३ येथील दि. १६-०२-२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची कार्यपध्दती याबाबतच्या धोरणामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीबाबत करावयाची 
कार्यपध्दती संदर्भाधिन क्र. २ येथील दि. ३१-०८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली 
आहे. उपरोक्त शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार संदर्भाधिन क्र. ४ येथील दि. ०१-०८-२०२२ च्या 
पत्रान्वये मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून मृद व जलसंधारण 
आयुक्तालय, औरंगाबाद व मृद व जलसंधारण विभाग, कोल्हापूर या कार्यालयातील लिपिक- 
टंकलेखकांची रिक्‍त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता इच्छुकता मागविण्यात आली होती. त्यानुसार 
मंत्रालयीन विभागाकडून प्राप्त इच्छुक्तेमधून खाली नमुद केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा त्यांच्या नावासमोर 
रकाना क्र. ४ मध्ये दर्शविलेल्या कार्यालयात प्रथमत: २ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नाव व | सध्याचा विभाग | प्रतिनियुक्‍्तीचे ठिकाण | प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदनाम ठिकाणावरील 
पदनाम 
1 १_| २ ३ a: 4 
| श्रीमती सुषमा बि. ग्रामविकास मृद व जलसंधारण । लिपिक-टंकलेखक 
यादव, लिपिक- विभाग आयुक्तालय, 
टंकलेखक औरंगाबाद 
२. | श्री.बा.गो.पाटील, | विधिव न्याय मृद व जलसंधारण । लिपिक-टंकलेखक 
लिपिक-टंकलेखक विभाग विभाग, कोल्हापूर 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१४०/१४-अ 


२. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांची खालील अटींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


(अ) उपरोक्त कर्मचारी ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा कार्यभार सुपूर्द करतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला संबंधित कर्मचारी 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 

(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/संवर्ग 
नियंत्रण अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी राखून ठेवतील. 

(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याळा आव्यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 

(ड) संबंधित अधिकाऱ्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अज्ञी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला/सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत येण्याची मुभा राहील. 


३. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा...इ.) नियम १९८१ मधील नियम ४० (परिशिष्ट दोन) व सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुदी विचारात घेऊन ग्रामविकास 
विभाग व विधि व न्याय विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती याबाबत आयुक्त (मृद व जलसंधारण), 
महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद यांच्याशी सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 


४. उपरोक्त परिच्छेद क्र. १ मधील अ.क्र. १ येथील कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत ग्राम विकास विभाग, 
अ.क्र. २ येथील कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत विधि व न्याय विभाग हे त्यांचे प्रशासकीय विभाग असल्यामुळे या 
कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बाबी संबंधित प्रशासकीय विभाग व आयुक्‍त (मृद व जलसंधारण), महाराष्ट्र 
राज्य, औरंगाबाद यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


५. संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी विभागाने तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 


६. सदर शासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१७२५५५७९०७ असा आहे. सदर शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f918048021798a5cled41a 
da8a72725a47b4f0, postalCod 2, st=Maharash 
B H | M RA G RAV rialNumber=54B11B1CCBDC577D7 1DCE3B313C3FEFSDC2AD659 
E360F73B682D6B6FCCB8AECF, cn=GAJANAN BHIMRAO GURAV 
2022.10.07 17:28:38 +05'30 
(ग. मि भे - गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
> 
प्रति, 
संबंधित कर्मचारी, (वि भागामार्फत) गामार्फ त) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
२. आयुक्त,मृद व जलसंधारण (म.रा.), वाल्मी परीसर, कांचनवाडी, औरंगाबाद-४३१००२ 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२५२२/प्र.क्र.१४०/१४-अ 


३. सह/उप सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग/ विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, सदर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा प्रतिनियुक्तीने त्यांच्या 

नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यालयांना उपलब्ध करून देताना त्या संबंधिताच्या अटी व शर्ती 
संदर्भात त्यांनी आयुक्‍त (मृद व जलसंधारण), औरंगाबाद यांच्याशी संपर्क करावा. तसेच 
अटी व शार्ती ठरविल्यानंतर म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा...इ.) नियम, १९८१ 
मधील नियम vo (परिशिष्ट दोन) मध्ये नमुद केलेल्या अटी व शर्ती नमूद करूनच 
प्रतिनियुकक्‍्तीचे आदेश काढणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार काढलेल्या आदेशाची प्रत या 
कार्यासनाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावी. 

४. सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


